पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाकरिता सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५२/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-११ जानेवारी,२०२३ 


वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का.४, दि.१४.१०.२०२२. 


शासन निर्णय:- 
पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत 


राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर कार्यक्रमांतर्गत बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातील 


रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाज्रीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार घट करण्यात येत 


असून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे पुनर्वितरणाने वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान 


लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्वितरणानंतरच्या रकाना क्रमांक-६ येथे नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-७ 


मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये २२००.०० लाख एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
ee पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणाने पुनर्वितरणा या आदेशान्वये 
प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / घट वाढ नंतरची विद्यमान वितरीत 
अ.क्र. ताक तरतुद 
उद्दिष्ट / eee तरतूद करण्यात येत 
i असलेला निधी 
ze २ 3 Gaye कना षु ६ eel 
| २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे 
वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार 
कार्यक्रम 
(११ राष्ट्रीय पोषण अभियान 
(99)(02) पोषण अभियान 
(राज्य हिस्सा २०%) (कार्यक्रम) 
२२३६ २०९३ 
०१- वेतन fae .०१ शिळी a ॥ | ia 
०२- मजूरी aa ,04 (-) 0.09 oa शिक ian 
०६- दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क | 04 (-) 0.09 शिका शिका शिका 
१०- कंत्राटी सेवा 800,00 (-) ४००.०० शिका i= | = 
१३- कार्या. खर्च २२.०० (-) २२.०० [=| शिका ॥ ढे | 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५२/का.६ 


विद्यमान गना | दगा aaa व 0 
प्रधानसंगणक / लेखाशिर्ष / घट वाढ नंतरची विद्यमान वितरीत 
अ.क्र. — तरतुद 
उद्दिष्ट / eee तरतूद करण्यात येत 
रि असलेला निधी 
aa २ ३ ee ५ & Sts =i 
१७- संगणक खर्च ६५.०० (-) ६५.०० a | = LL 4 
२८- व्यावसायिक सेवा | 04 (-) 0.09 शिका शिका 10 | 
३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर ४८२.०६ 10 | (+) २२००.०३ २६८२.०९ २२००.०० 
५०- इतर खर्च १७१३.०० (-) १७१३.०० 10 | शिव्या शिश 
एकूण राज्य हिस्सा २६८२.१० (-) २२००.०३ | (+) २२००.०३ २६८२.१० २२००.०० 


३. पोषण अभियान कार्यक्रमाकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये २२३६ २०८४ केंद्र हिस्सा (८० टक्के) या 
Sansa वितरीत करण्यात आलेला रुपये १०७.२८ कोटी इतका निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४३/१४७२, दिनांक १६.११.२०२२ तसेच वित्त 
विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१३/ व्यय-६, दिनांक ०७.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०११११७१२३८९५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS 
THAKUR 
Date: 2023.01.23 11:08:23 +05'30' 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मामहालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
3) मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व विभागीय उपायुक्‍त,महिला व बाल विकास. 
५) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (नागरी) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी अर्थसंकल्पिय 


वितरण प्रणालीवर तात्काळ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत करावा. 
१०) निवड नस्ती -का-६. 


